वर्ष - ११ , अंक - ३ ९ ] 


MALZE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ 

- 


RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ 


भाग १ ( नावि ) २०५ 


आदेश 

क्रमांक टीपीएस -३५२२ / ४०५ व ४०६ / प्र . क्र . ९ ५ / २०२२ / नवि- ९ . - ज्याअर्थी , जळगाव शहराची मूळ हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यात यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले 
आहे ) चे कलम ३१ चे उप - कलम ( १ ) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने निर्णय क्रमांक टीपीएस -३५८८ / १ ९ ४ / सीआर - ९ ७ / नवि - ९ , दिनांक 
६ जानेवारी १ ९९ ३ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ फेब्रुवारी १ ९९ ३ पासून अमलात आली आहे ( यात यापुढे “ उक्त विकास योजना ” 
असे संबोधिले आहे ) ; 


[ पृष्ठे २४ 

[ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे जळगाव , तालुका - जिल्हा जळगाव येथील सर्व्हे क्रमांक ११५ पैकी मधील अंदाजे २४७५० 
चौ , मी . व अंदाजे ३८०० चौ . मी . अनुक्रमे आरक्षण क्रमांक ४५ “ क्रीडांगण " व आरक्षण क्रमांक ४६ “ हायस्कूलचा विस्तार " यासाठी आरक्षित 
( यात यापुढे “ उक्त आरक्षित जागा ” असे संबोधिले आहे ) असून उक्त आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण जळगाव महानगरपालिका , 
जळगाव 
( यापुढे “ उक्त प्राधिकरण " असे संबोधिले आहे ) आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्राधिकरणाने उक्त आरक्षित जागा उक्त विकास योजना अमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये 
संपादन केली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त आरक्षित जागेपैकी सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेल्या ( यापुढे “ उक्त जागा " असे संबोधले आहे ) जमीन मालकाने 
उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( १ ) नुसार समुचित प्राधिकरण असलेल्या उक्त प्राधिकरणावर दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ रोजी 
सूचना ( यात यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे ) बजावून उक्त जागा उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे 
कळविले होते ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( १ ) नुसार उक्त सूचना बजावल्यानंतरही , उक्त प्राधिकरणाने 
विहित कालावधीत उक्त आरक्षित जागा संपादन केली नाही ; 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने , उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ५४०३ / 
२०२१ व रिट याचिका क्रमांक ५३ ९ ६ / २०२१ मध्ये दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या एकत्रित आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त 
जागेवरील आरक्षण , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केलेले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम ( २ ) नुसार उक्त विकास योजनेमधील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते 
व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे ; 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( २ ) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील उक्त विकास 
योजनेतील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे . अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा उक्त विकास योजनेतील लगतच्या 
अनुज्ञेय असलेल्या भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 


( १ ) प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , जळगाव 
महानगरपालिका , जळगाव यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे . 
( २ ) सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे . 


अ . क्र . 


१ 


१ 


मौजे , तालुका व 
जिल्हा 

२ 


मौजे जळगाव , 
तालुका जळगाव , 
जिल्हा जळगाव . 


परिशिष्ट 

सि.स.क्र . / सर्व्हे क्रमांक / गट क्रमांक व 
अदमासे क्षेत्र 

३ 


१. सर्व्हे क्रमांक ११५ / २ / ३ / १ - अ मधील 
एकूण ११००० चौरस मीटर क्षेत्रापैकी 
३२२४.९ ८ चौ . मी . 


२. सर्व्हे क्रमांक ११५ / २ / ३ / १- ब मधील 
एकूण १०५०० चौ . मी . क्षेत्रापैकी 
५६२.४४ चौ . मी . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 
Dated 20th September 2022 


- 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

ORDER 


विकास योजनेमधील प्रस्ताव 


४ 

आरक्षण क्रमांक ४५ , 
“ क्रीडांगण " व 

आरक्षण क्रमांक ४६ , 

“ हायस्कूलचा विस्तार ” , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

देवदत्त रहाणे , 

कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


No. TPS - 3522 / 405 and 406 / CR - 95 / 2022 / UD - 9.- Whereas , the Government of Maharashtra in 
Urban Development Department vide Notification No. TPS - 3588 / 194 / CR - 97 / UD - 9 , dated 6th January 
1993 has sanctioned the Development Plan of Jalgaon City ( Original Area ) under Section 31 ( 1 ) 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter 
referred to as " the said Act " ) and the same has came into force with effect from the 15th February 
1993 ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) ; 


and whereas , in the said Development Plan land bearing Survey No. 115 ( Pt . ) admeasuring 
24750 sq . mt . and 3800 sq . mt . of mouje Jalgaon taluka and district Jalgaon is reserved as Site 
No. 45 “ Playground " and Site No. 46 Extension to High School " respectively ( hereinafter referred 
to as " the said Reserve Land " ) . The Appropriate Authority for the said Reservation is Jalgaon 
Municipal Corporation , Jalgaon ( hereinafter referred to as " the said Authority " ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ ३ 

and whereas , the said reserved Land has not been acquired by the said Authority within 10 
( Ten ) years from the date on which the said Development Plan came into force ; 


and whereas , out of the said reserved Land the owner of the land as mentioned in the 
Schedule ( hereinafter referred to as " the said Act " ) had served a Notice dated 23rd September 
2018 under Section 127 ( 1 ) of the said Act ( hereinafter referred to as " the said Notice " ) on the said 
Authority informing that the said Land has not been acquired by the said Authority , within the 
stipulated period ; 


and whereas , even after service of the said Notice as aforesaid , the said Land has not been 
acquired within a stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub - section 
( 1 ) of Section 127 of the said Act , by the said Authority ; 


and whereas , Hon'ble Aurangabad Bench of the Mumbai High Court in Writ Petition No. 5403 / 
2021 and Writ Petition No. 5396/2021 filed by the Owner of the said Land vide it's common Order , 
dated 23rd December 2021 held that the said Reservation to the extent of the said Land stands 
lapsed , under Section 127 of the said Act ; 


and whereas , Now , it becomes expedient to notify by an order under Section 127 ( 2 ) of the 
said Act that the said Reservation on the said Land in the said Development Plan has been 
lapsed ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 127 of the 
said Act and all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra , hereby 
notifies that the said Reservation on the said Land stands lapsed from the said Development Plan 
and consequently the Revised Reservation on the said Land , in the said Revised Development 
Plan . The said Land so released shall be available to the Land Owner for the purpose of 
Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development 


Plan . 


( 1 ) A copy of the Part Plan showing the details of land released from reservation in the said 
Development Plan vide this Order is available in the Office of the Commissioner , Jalgaon Municipal 
Corporation , Jalgaon during the office hours on all working days for inspection of public upto one 
month . 


( 2 ) This Order shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in 

Schedule 


Sr. No. 


1 


1 


Mauje , taluka , 
district 


2 


Mouje Jalgaon , 
taluka Jalgaon , 
district Jalgaon . 


City Survey No./ 
Survey No./Gat No. 


3 


1. Area admeasuring 3224.98 sq . mt . 
out of total area adeasuring 11000 
sq . mt . bearing Survey No. 115 / 2 / 3 / 1 - A . 
2. Area admeasuring 562.44 sq . mt . 
out of total area admeasuring 10500 
sq . mt . bearing Survey No. 115 / 2 / 3 / 1 - B . 


Designation / 
Reservation of 
Development Plan 
4 


Site No. 45 
" Playground " and 
Site No. 46 
" Extension to High 
School " . 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

DEODATTA RAHANE , 

Section Officer to Government . 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ 

नगर विकास विभाग 

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक 


वाचा - 

प्रस्तावना— 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस -२०१ ९ / ८ / प्र.क्र .५१४ / पर्यटन , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० . 
राज्य शासनाने दिनांक ४ मे २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कृषी पर्यटन धोरण २०१६ जाहीर केले असून मा . मत्री 
मंडळाच्या दिनांक ६ सप्टेंबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार राज्यात कृषी पर्यटन धोरण राबविण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


सूचना 

क्रमांक नावि / प्रा.यो. / कलम २० ( ३ ) / नाशिक विभाग / कृषी पर्यटन / १२५३ / सन २०२२. - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील काही नियोजन 
प्राधिकरणे वगळता उर्वरित सर्व नियोजन प्राधिकरणे व प्रादेशिक योजना क्षेत्रांकरिता लागू करावयाच्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन 
नियमावलीस ( यूडीसीपीआर ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियमावली " असा करण्यात आलेला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ' असा करण्यात आलेला आहे ) मधील तरतुदीनुसार शासन अधिसूचना क्रमांक टिपीएस 
१८१८ / प्र.क्र .२३६ / १८ / वियो व प्रायो / कलम ३७ ( एकक ) ( ग ) व कलम २० ( ४ ) / नवि- १३ , दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये मंजुरी दिली असून 
ती दिनांक ३ डिसेंबर २०२० पासून अंमलात आली आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावलीस शासनाने विविध निर्णयांद्वारे वेळोवेळी शुद्धीपत्रक / पुरकपत्रे निर्गमित केली आहेत ; 

४ 

आणि ज्याअर्थी , राज्य शासनाने दिनांक ४ मे २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कृषी पर्यटन धोरण २०१६ जाहीर केले असून 
मा . मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ६ सप्टेंबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार राज्यात कृषी पर्यटन धोरण राबविण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडील दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या शासन निर्णयामधील तरतूद क्रमांक 
६ ( अ ) नुसार कृषी पर्यटन धोरण २०१६ प्रमाणे निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देणाऱ्या कृषी पर्यटन केंद्राकरिता आठ खोल्यांपर्यंतच्या केंद्रांसाठी 
खोल्या आणि सुविधांचा बांधकामासाठी नगर रचना विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही . तथापि , आठपेक्षा जास्त खोल्या असलेली 
कृषी पर्यटन केंद्रे व्यावसायिक उपक्रम म्हणून ओळखली जातील आणि त्यासाठी नगर विकास विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असेल , 
अशा आशयाची तरतूद करण्यात आलेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , राज्याचे कृषी पर्यटन धोरण हे शासनाने मंजुरी दिलेले धोरण असल्याने सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीचे दृष्टीने मंजूर 
एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये या अनुषंगाने तरतूद करण्यासाठी सर्व नियोजन प्राधिकरणांना तसेच इतर प्राधिकरणांना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २० ( ३ ) व ३७ ( १ ) सह कलम १५४ अन्वये निदेश देणे योग्य होईल , 
असे शासनाचे मत झाले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , याबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम २० ( ३ ) व ३७ ( १ ) सह कलम १५४ अन्वये राज्यातील सर्व नियोजन प्राधिकरणे / 
नगररचना विभागाची सर्व शाखा , कार्यालये / सर्व जिल्हाधिकारी / इतर प्राधिकरणे यांना सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे निदेश 
देण्यात आले आहेत . 


आता त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २० ( ३ ) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि तद्नुषंगिक शक्तीचा वापर करून उक्त फेरबदलावर 
जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी सूचना प्रसिद्ध करीत आहे . उक्त फेरबदलावरील कोणत्याही सूचना / हरकती ही सूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक , प्रशासकीय इमारत , आयुक्त 
कार्यालय आवार , नाशिकरोड ४२२ १०१ यांचेकडे दाखल करता येतील . 


ही सूचना कामकाजाचे दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरिता जनतेच्या अवलोकनार्थ या कार्यालयात उपलब्ध राहील . 
ही सूचना शासनाचे संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in ( कायदे / नियम ) वर उपलब्ध असेल . 


नाशिक , ७ सप्टेंबर २०२२ . 


सुलेखा वैजापूरकर , 
सहसंचालक , 


नगररचना , नाशिक विभाग , 

नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ 

APPENDIX 

( Accompaniment of Government Resolution No. TPS - 1822 / CR - 4 / 2022 / UD - 13 , 
dated 2nd June 2022 ) 

DIRECTIVES 

New provision is added in Regulation No. 2.1.2 of sanction Unified Development Control and Promotion 
Regulations as follows : 


( 1 ) Regulation No. 2.1.2- Permission not necessary- No such permission shall be necessary for : 
( xvi ) Construction upto 8 rooms for Agro Tourism Centre and allied activities as per Tourism Policy - 2016 
in Agricultural Zone , subject to compliance as per Appendix - K - 2 below : 

APPENDIX K - 2 


APPROVALS OF BUILDING PERMISSION FOR CONSTRUCTION UPTO 8 ROOMS FOR AGRO 
TOURISM CENTER AND ALLIED ACTIVITIES AS PER TOURISM POLICY - 2016 

Parameters to be considered 

Description 

Agricultural Plot area and No. 
of Rooms . 


Sr. No. 

1 


2 


3 


4 


LO 


5 


Buildability of Plot 


8 


Zone in Development Plan / 
Regional Plan . 


Type of Building 

Front , Side and Rear Open 
Spacces , Access , Parking and 
other requirements . 


6 Storeys allowed 

7 

FSI 


Submission of Application 
for approval . 


Plot area 

( i ) Upto 0.8 Ha . 

( ii ) 0.8 Ha . upto 1.6 Ha . 

( iii ) 1.6 Ha . and above 


५ 


No. of Rooms 


( i ) Max . 4 

( ii ) Max . 6 

( iii ) Max . 8 and 2 Dormitories 


Plot should be buildable in view of the provisions in 
Regulation No. 3.1 of UDCPR . 

Agricultural Zone 


Residential and Allied Amenities for Agro Tourism Centre 
As per the provisions of UDCPR . 


G.F. + 1 floor 

Area of rooms should be minimum 150 sq . mtrs and area of 
dormitories should be minimum 65 sq.mtrs . to 75 sq . mtrs . 
However , total construction should be within maximum FSI 
of 0.2 of gross plot area + along with ancillary area FSI 
thereon . 


Applicant shall submit the intimation letter as per Appendix 
K - 1 of UDCPR along with 

( i ) Ownership Document . 

( ii ) Copy of Measurement Plan of Plot . 

( iii ) 


Building Plan showing periphery of construction 

( P - line ) floor wise and details of property , FSI 
calculation as mentioned in Proforma - l with the 
signature of owner and licensed personal . 


( iv ) Copy of receipt of development charges including 
labour cess paid to Authority , if any . 


( v ) 

The certificate of licensed personal stating that the 
proposal is strictly in accordance with the provisions 
of UDCPR . 

No more details shall be necessary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ 

9 

Issue of Commencement 
Certificate / Approval . 

The receipt of application along with the required . 
documents and fees / charges mentioned in 8 above , by 
the authority shall be treated as permission for development . 
Plinth Checking shall not be required 


10 

Plinth Checking 

11 Occupation Certificate 


After completion of the work , the owner shall intimate to 
the Authority about the occupation of the building . 


( 2 ) Notwithstanding anything mentioned above , if number of rooms exceeds 8 in Agro Tourism 
Centre , it shall be considered as commercial enterprises and for such proposal it shall be necessary 
to obtain development permission as per sanction Unified Development Control and Promotion 
Regulation from concerned Authorities . 


( 3 ) All other provisions and terms / conditions mentioed in Government Resolution of Department 
of Tourism and Cultural Affairs No. TDS - 2018 / 8 / CR - 514 / Tourism , dated 28th September 2022 shall 
be applicable . 


( 4 ) These directives shall come into force with immediate effect . 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KISHOR GOKHALE , 

Under Secretary to Government . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Office of the Joint Director , Town Planning , Nashik Division , Nashik 

Read Tourism and Cultural Affairs Department Government Resolution No. TDS - 2019 / 8 / C.R.514 / 
Tourism , dated 28th September 2020 . 


Preface The State Government has announced the Agro Tourism Policy , 2016 as per the 
Government Decision dated 4th May 2016 and according to the Decision of the Cabinet held 
on 6th September 2020 , implementation of Agri Tourism Policy in the State has been approved . 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

Notice 


No. UD / RP / Section - 20 ( 3 ) / Nashik Division / Agro Tourism / 1253 / 2022.- Whereas , the Government 
of Maharashtra has sanctioned the Unified Development Control and Promotion Regulations ( UDCPR ) 
( hereinafter referred to as " the said Regulations " ) for the State except some planning authorities in 
the Maharashtra State under the provisions of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning 
Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) vide Notification No. TPS - 1818 / C.R.236 / 18 / DP 
and RP / Section 37 ( IAA ) ( c ) and Section 20 ( 4 ) / UD - 13 dated 2nd December 2020 and has come 
into effect from 3rd December 2020 . 


and whereas , the Government has from time to time issued Corrigendums / Addendums to the 
said Regulations vide various resolutions . 


and whereas , the State Government has announced the Agro Tourism Policy , 2016 as per the 
Government Decision dated 4th May 2016 and according to the Decision of the Cabinet held on 
6th September 2020 , implementation of Agro Tourism Policy in the State has been approved . 


and whereas , as per Provision No. 6 ( a ) in the Government Resolution dated 28th September 
2020 of Department of Tourism and Cultural Affairs , Permission from Town Planning Department for 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ 
construction of rooms and facilities for Agro Tourism Centers up to 8 rooms is not required as per 
Agro Tourism Policy , 2016. However , provision has been made that for Agro Tourism Centers with 
more than 8 rooms shall be recognized as commercial enterprises and the permission of the 
Urban Development Department shall be required for the same . 


and whereas , since the Agro - Tourism Policy of the State is a policy approved by the Government , 
to make provision accordingly in the approved Unified Development Control and Promotion Regulations 
for the implementation of the said policy , the Government is of the opinion that it would be appropriate 
to issue directions under Section 20 ( 3 ) and 37 ( 1 ) along with Section 154 of the Maharashtra 
Regional Planning and Town Planning Act , 1966 to all planning authorities as well as other authorities . 


and whereas , instructions have been issued under Section 20 ( 3 ) and 37 ( 1 ) along with 
Section 154 of the said Act to all Planning Authorities All Branch Offices of Town Planning 
Department / All District Collectors Other Authorities in the State as mentioned in the Annexure 
attached herewith . 


Now , hereby in exercise of the powers conferred on it under Section 20 ( 3 ) of the said Act 
and in exercise of the power incidental thereto , hereby publishes a notice to invite suggestions / 
objections from the public on the said amendment . Any suggestions / objections to the said 
amendment may be submitted to the Joint Director , Town Planning , Nashik Division , Nashik , 
Administrative Building , Commissioner's Office Premises , Nashik Road- 422101 within one month 
from the date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette . 


This Notice , will remain available for a period of one month for public inspection in this office 
on working days . 


This Notice will remain available on Government's website www.maharashtra.gov.in ( Rules / 
Regulations ) . 


Nashik , 7th September 2022 . 


APPENDIX 

( Accompaniment of Government Resolution No. TPS - 1822 / CR - 4 / 2022 / UD - 13 , 

dated 2nd June 2022 ) 

DIRECTIVES 

New provision is added in Regulation No. 2.1.2 of sanction Unified Development Control and Promotion 
Regulations as follows : 


SULEKHA VAIJAPURKAR , 

Joint Director , Town Planning , Nashik Division , 
Nashik . 


( 1 ) Regulation No. 2.1.2- Permission not necessary- No such permission shall be necessary for : 
( xvi ) Construction upto 8 rooms for Agro Tourism Centre and allied activities as per Tourism Policy - 2016 
in Agricultural Zone , subject to compliance as per Appendix - K - 2 below : 

APPENDIX K - 2 


APPROVALS OF BUILDING PERMISSION FOR CONSTRUCTION UPTO 8 ROOMS FOR AGRO 
TOURISM CENTER AND ALLIED ACTIVITIES AS PER TOURISM POLICY - 2016 

Sr. No. Parameters to be considered 

Description 

1 

Agricultural Plot area and No. 
of Rooms . 


2 


Buildability of Plot 


Plot area 

( i ) Upto 0.8 Ha . 

( ii ) 0.8 Ha . upto 1.6 Ha . 

( iii ) 1.6 Ha . and above 


No. of Rooms 


( i ) Max . 4 

( ii ) Max . 6 

( iii ) Max . 8 and 2 Dormitories 


Plot should be buildable in view of the provisions in 
Regulation No. 3.1 of UDCPR . 


( 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ 

3 

Agricultural Zone 

Zone in Development Plan / 
Regional Plan . 


4 

5 


( O 


6 


7 


8 


9 


10 

11 


Type of Building 

Front , Side and Rear Open 
Spacces , Access , Parking and 
other requirements . 

Storeys allowed 

FSI 


Submission of Application 
for approval . 


Issue of Commencement 
Certificate / Approval . 


Plinth Checking 

Occupation Certificate 


Residential and Allied Amenities for Agro Tourism Centre 
As per the provisions of UDCPR . 


G.F. + 1 floor 

Area of rooms should be minimum 150 sq . mtrs and area of 
dormitories should be minimum 65 sq.mtrs to 75 sq . mtrs 
However , total construction should be within maximum FSI 
of 0.2 of gross plot area + along with ancillary area FSI 
thereon . 


Applicant shall submit the intimation letter as per Appendix 
K - 1 of UDCPR along with 


( i ) Ownership Document . 

( ii ) 

( iii ) 


Copy of Measurement Plan of Plot . 

Building Plan showing periphery of construction 

( P - line ) floor wise and details of property , FSI 
calculation as mentioned in Proforma - l with the 
signature of owner and licensed personal . 


( iv ) Copy of receipt of development charges including 
labour cess paid to Authority , if any . 


( v ) The certificate of licensed personal stating that the 
proposal is strictly in accordance with the provisions 
of UDCPR . 

No more details shall be necessary . 

The receipt of application along with the required . 
documents and fees / charges mentioned in 8 above , by 
the authority shall be treated as permission for development . 

Plinth Checking shall not be required 

After completion of the work , the owner shall intimate to 
the Authority about the occupation of the building . 


( 2 ) Notwithstanding anything mentioned above , if number of rooms exceeds 8 in Agro Tourism 
Centre , it shall be considered as commercial enterprises and for such proposal it shall be necessary 
to obtain development permission as per sanction Unified Development Control and Promotion 
Regulation from concerned Authorities . 


( 3 ) All other provisions and terms / conditions mentioed in Government Resolution of Department 
of Tourism and Cultural Affairs No. TDS - 2018 / 8 / CR - 514 / Tourism , dated 28th September 2022 shall 
be applicable . 


( 4 ) These directives shall come into force with immediate effect . 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KISHOR GOKHALE , 

Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ ९ 

जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष , जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांजकडून 


वाचले . - 


( १ ) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ 

( २ ) प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोग प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम , २०० ९ 

( ३ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दिनांक १७ जून २०२२ 

आदेश 


क्रमांक टंचाई -४ / ई - टपाल / ७ / ५२ / १२३ ९ / २०२२ . - ज्याअर्थी , उपोद्घातात नमूद आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ लागू आहे . तसेच 
लंपी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोग प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम , २०० ९ लागू आहे . 
उपोद्घातातील अ.क्र . ३ नुसार जिल्हाधिकारी यांना त्यांचे कार्यक्षेत्रात लंपी चर्मरोगावर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहेत . 


आणि , ज्याअर्थी , लंपी चर्मरोग पशुंमध्ये / प्राण्यामध्ये पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केलेला 
आहे . तसेच लंपी चर्मरोगाचा प्रसार महाराष्ट्रात गतीने पसरत आहे असे दिसून येत आहे , यामुळे संसर्ग वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता त्यावर 
तत्काळ नियंत्रण करणे व लंपी चर्मरोगाच्या संसर्गात अधिक वाढ होऊ न देता उपाययोजना राबवणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी , जळगाव जिल्ह्यात लंपी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून मी , अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष , जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , जळगाव उपोद्घातात नमूद आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
निर्देशानुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून जळगाव जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांना Incident Commanders म्हणून घोषित करीत आहे . 


Incident Commanders हे भारत सरकार , महाराष्ट्र शासन व जिल्हा प्रशासन यांनी वेळोवेळी दिलेले आदेश / निर्देश / सूचनांचे 
पालन व अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात त्यांचे कार्यक्षेत्रात जबाबदार राहतील . तसेच संबंधित तहसीलदार यांचेसोबत समन्वय साधून लंपी 
चर्मरोगावर नियंत्रण आणणेकामी नियोजन करतील . तसेच अत्यावश्यक व जीवनावश्यक सेवा , सेवेतील कार्यालये व कर्मचारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रातील 
Incident Commanders यांनी निर्देशांचे पालन करतील व Incident Commanders हे अत्यावश्यक व जीवनावश्यक सेवा , सेवेतील 
कार्यालये व कर्मचारी यांना कर्तव्य बजावणी करण्याकामी आवश्यक ते आदेश त्यांचे स्वाक्षरीने कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी निर्गमित करतील . 


आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ नुसार Incident Commanders यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये , कोणत्याही 
शासकीय / निमशासकीय आस्थापना , तसेच अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित सर्व यंत्रणांशी संबंधित आस्थापना यांनी Incident Commanders 
यांच्या निर्देशांचे पालन करण्यात कसूर केल्यास सर्व संबंधितांवर नमूद कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचे अधिकार जळगाव 
जिल्ह्यातील सर्व संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी व सर्व कार्यकारी दंडाधिकारी यांना राहतील . 

सदरचा आदेश हा आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 


जळगाव , २२ सप्टेंबर २०२२ . 


, 


अभिजीत राऊत , 
( IAS ) , 

जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष , 

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , जळगाव . 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ 

वाचले . - ( १ ) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ 


क्रमांक टंचाई -४ / ई - टपाल / ७ / ५२ / १२४० / २०२२ . - ज्याअर्थी , उपोद्घातात नमूद आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ लागू आहे . तसेच 
लंपी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोग प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम , २०० ९ लागू आहे . 
उपोद्घातातील अ.क्र . ३ नुसार जिल्हाधिकारी यांना त्यांचे कार्यक्षेत्रात लंपी चर्मरोगावर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहेत . 


आणि , ज्याअर्थी , लंपी चर्मरोग पशुंमध्ये / प्राण्यामध्ये पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केलेला 
आहे . तसेच लंपी चर्मरोगाचा प्रसार महाराष्ट्रात गतीने पसरत आहे असे दिसून येत आहे , यामुळे संसर्ग वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता त्यावर 
तत्काळ नियंत्रण करणे व लंपी चर्मरोगाच्या संसर्गात अधिक वाढ होऊ न देता उपाययोजना राबवणे आवश्यक आहे . 


ज्याअर्थी , उपोद्घातातील अ . क्र . ४ अन्वये जळगाव जिल्ह्यात लंपी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग 
म्हणून जळगाव जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांना Incident Commanders म्हणून घोषित करण्यात 
आलेले आहे . 


Incident Commanders हे भारत सरकार , महाराष्ट्र शासन व जिल्हा प्रशासन यांनी वेळोवेळी दिलेले आदेश / निर्देश / सूचनांचे 
पालन व अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात त्यांचे कार्यक्षेत्रात जबाबदार राहतील . तसेच संबंधित तहसीलदार यांचेसोबत समन्वय साधून लंपी 
चर्मरोगावर नियंत्रण आणणेकामी नियोजन करतील . तसेच अत्यावश्यक व जीवनावश्यक सेवा , सेवेतील कार्यालये व कर्मचारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रातील 
Incident Commanders यांनी निर्देशांचे पालन करतील . 


अ . क्र . 


त्याअर्थी , मी , अभिजीत राऊत , जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष , जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , जळगाव उपोद्घातात नमूद आपत्ती 
व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील निर्देशानुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून जळगाव जिल्ह्यात लंपी चर्मरोगाचा 
प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून उपजिल्हाधिकारी , उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद व इतर 
विभागांचे अधिकारी यांची खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे नोडल अधिकारी म्हणून या आदेशान्वये नियुक्ती करीत आहे . 

नोडल अधिकारी यांचे नाव व पदनाम 

२ 


१ 


१ 


२ 


( २ ) प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोग प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम , २०० ९ 


३ 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दिनांक १७ जून २०२२ 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक टंचाई- ४ / ई - टपाल / २०२२ / ७ / ५२ / १२३ ९ , दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ 

आदेश 


४ 


५ 


६ 


७ 


श्री . राहुल पाटील , निवासी उपजिल्हाधिकारी , जळगाव 

श्री . रविंद्र भारदे , उपजिल्हाधिकारी , पुनर्वसन , जळगाव 


श्रीमती शुभांगी भारदे , उपजिल्हाधिकारी , महसूल प्रशासन , जळगाव 

श्री प्रसाद मते , उपजिल्हाधिकारी , रोहयो , जळगाव 


श्री . तुकाराम हुलवळे , उपजिल्हाधिकारी , निवडणूक , जळगाव 

श्री . सुनिल सुर्यवंशी , जिल्हा पुरवठा अधिकारी , जळगाव 

श्री . किरण सावंत - पाटील , उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन , जळगाव 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


तालुक्याचे नाव 

३ 


जळगाव 


अमळनेर 


भुसावळ 

जामनेर 

चोपडा 

पारोळा 

बोदवड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ ११ 

नोडल अधिकारी यांचे नाव व पदनाम 

तालुक्याचे नाव 

२ 

३ 

एरंडोल 


अ . क्र . 

१ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


श्री . राजेंद्र वाघ , उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन , जळगाव 

श्रीमती स्नेहा कुडचे , उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी , ( सा.प्र . ) , जि.प. , जळगाव 

श्री . अनिकेत पाटील , उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी , ( ग्रा.पं. ) , जि.पं. , जळगाव 

श्री देवेंद्र राऊत , जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी , जि . प . , जळगाव 


१५ 


श्री . अनिल भोकरे , कृषी उपसंचालक , जि.अ. कृ . कार्यालय , कृषी विभाग , जळगाव 

श्री . कुरबानी तडवी , प्रकल्प उपसंचालक , ( आत्मा ) , जळगाव 

श्री . योगेश पाटील , उपायुक्त , समाजकल्याण विभाग , जळगाव 

श्री . वैभव शिंदे , कृषि विकास अधिकारी , जि . पं . , जळगाव 


जळगाव , २२ सप्टेंबर २०२२ . 


भडगाव 

रावेर 

उक्तप्रमाणे नियुक्त करण्यात आलेले नोडल अधिकारी यांनी संबंधित तालुक्याचे Incident Commanders व इतर विभागांशी समन्वय 
साधून लंपी चर्मरोगावर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याबाबत कार्यवाही करावी व 
केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल कार्यालयास सादर करावा . 

सदरचा आदेश हा आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 


जिल्हाधिकारी तथा 
समुचित शासन यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ नुसार 
प्राथमिक अधिसूचना . 


: 


जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे विचखेडा भाई / एसआर / १७४ / २०१६ / सन 
२०२२. – ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी , “ भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ” 
( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / एसआर / 
१७४/२०१६ , दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की , यासोबत 


: 


धरणगाव 

मुक्ताईनगर 

चाळीसगाव 

पाचोरा 


यावल 


अभिजीत राऊत , 
( IAS ) , 

जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष , 

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , जळगाव . 


जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , 
अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , जळगाव ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिकाऱ्यांनी , कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत याची खात्री पटली आहे . 
आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” 
म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प , पाडळसे , तालुका अमळनेर , 
: 
जिल्हा जळगाव . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , अमळनेर 
भाग , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव यांना ( अधिसूचना 
काढण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांचे नाव व पत्ता नमूद करावा ) पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


भूमापन 

क्रमांक 


१ 


६४/१ 


६५/१ 


६५ / २ - अ 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


६५ / २ - ब 


९ ६ / १ / १ 


९ ६ / १ / २ 


९ ७ / १ 


९ ८ / १ 


९ ८ / ३ 


जिल्हा जळगाव , तालुका चोपडा 


मौजे भाई 


मौजे विचखेडा 


एकूण 


: 


: 


क्षेत्र .. 


संपादित होणारे 

एकूण क्षेत्र 


२ 


है 
. 


आर 


O ०८ 


० ०५ 


० ०५ 


० १३ 


० ०५ 


० ११ 


० ०५ 


० ०६ 


० ०५ 


० ६३ 


प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे विचखेडा - भाडु , तालुका चोपडा , जिल्हा 
जळगाव येथील नवीन पुनर्वसन गावठाण विचखेडासाठी भार्टु व विचखेडा 
येथील पोहच रस्त्याकरिता . 


समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे मौजे विचखेडा - भाडु , 
तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव येथील नागरिकांना नवीन पुनर्वसन 
गावठाण विचखेड्यासाठी भाडु व विचखेडा येथून पोहच रस्ता मिळणार 
आहे . त्यामुळे दळणवळण , वाहतुकीची चांगल्याप्रकारे व्यवस्था होणार 
आहे . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक . 


टीपा . -- 

( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे निरीक्षण 
उपविभागीय अधिकारी , अमळनेर भाग , अमळनेर तसेच निम्न 
तापी प्रकल्प , पाडळसे , तालुका अमळनेर यांचे कार्यालयात 
निरीक्षण करता येईल . 


( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व 
अडथळा करू नये . 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , चोपडा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 


जळगाव , १२ सप्टेंबर २०२२ . 


अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी 

तथा समुचित शासन , जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ १३ 

उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( सामान्य ) यांजकडून 

अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर -१२ / २०२२ . - ज्याअर्थी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम 
३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " असा करण्यात 
आलेला आहे ) व महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग 
चार - अ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झ - अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


, 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट " एक " 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबत परिशिष्ट " दोन " मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “ तीन ” मध्ये दिलेली आहेत 
; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 

परिशिष्ट “ चार ” मध्ये दिलेला आहे ; 


J 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट " पाच " मध्ये दिलेला आहे : 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ , ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( सामान्य ) , धुळे 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ 
ते 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
( सामान्य ) , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन - 
धुळे - सुरत बाह्य वळण रस्ता ( रस्ते विकास योजना , सन १ ९८१ 
२००१ अन्वये प्ररामा ७ सन २००१-२०२१ च्या रस्ते विकास 
आराखड्यानुसार सदरचा रस्ता राज्यमार्ग क्रमांक १८ व सद्य : स्थितीत 
रा.म.मा.क्र .६ ) वरील बांधकामासाठी मौजे महिंदळे , तालुका - जिल्हा 
धुळे येथील सर्व्हे क्रमांक ९ २ / १ - ब / २ चा भूसंपादन प्रस्ताव , 

परिशिष्ट - १ 

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमीन संपादनाचा तक्ता 


गट नंबर 


१ 


९ २ / १ - ब / २ 


एकूण 


जमिनीचा तपशील 


जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे महिंदळे 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

पोट 


लागवडीलायक 
क्षेत्र 


हे . आर 


० २५ 


० २५ 


परिशिष्ट - २ 


खराबा 


३ 

हे . आर 


O 00 


००० 


एकूण 

क्षेत्र 


४ 


हे . आर 


० २५ 


० २५ 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : धुळे - सुरत बाह्य वळणावरील बांधकामासाठी , 
मौजे महिंदळे , तालुका - जिल्हा धुळे . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : धुळे - सुरत बाह्य वळण रस्ता ( रस्ते विकास 
योजना , सन १ ९८१-२००१ अन्वये प्ररामा ७ सन २००१-२०२१ च्या 
रस्ते विकास आराखड्यानुसार सदरचा रस्ता राज्यमार्ग क्रमांक १८ 
व सद्य : स्थितीत रा.म.मा.क्र .६ ) वरील बांधकामासाठी मौजे महिंदळे , 


तालुका - जिल्हा धुळे येथील सर्व्हे क्रमांक ९ २ / १ - ब / २ चा भूसंपादन 

प्रस्ताव . 


परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे 
एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 


परिशिष्ट - ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १०- क नुसार राज्य शासनास , 
लोकहितास्तव , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण -२ 
व प्रकरण -३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व 
विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता 
येईल . सदर प्रस्ताव कलम १० क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प ” या व्याख्येमध्ये बसत 
असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत 
आलेला नाही . 


परिशिष्ट - ५ 

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


धुळे , ११ जुलै २०२२ . 


महेश जमदाडे , 

उपजिल्हाधिकारी , 

भूसंपादन ( सामान्य ) , धुळे , 

जिल्हा धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ १५ 

अधिसूचना 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि / ४ ९ ३ / एसआर -८ / २०२२- ज्याअर्थी , भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आलेला आहे ) व महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र , असाधारण भाग , चार - अ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३ च्या खंड ( झ - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “ एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबत परिशिष्ट “ दोन ” मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “ तीन ” मध्ये दिलेली आहेत 

; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
परिशिष्ट " चार " मध्ये दिलेला आहे : 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट " पाच " मध्ये दिलेला आहे : 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ , ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( सामान्य ) , धुळे 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
( सामान्य ) , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन . - 
पांझण डावा कालवा ( वाढ व विस्तार ) , तालुका जिल्हा धुळे अंतर्गत 
नवीन वितरिका मोरदड - खोरदडवरील मुख्य वितरिकेवरील मायनर 
क्रमांक १ व ३ चा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे खोरदड , तालुका - जिल्हा 
धुळे . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - १ 

परिशिष्ट - ४ 

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमीन संपादनाचा तक्ता 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० क नुसार राज्य शासनास , 
लोकहितास्तव , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण -२ 
व प्रकरण -३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व 
विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता 
येईल . सदर प्रस्ताव कलम १० क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प " या व्याख्येमध्ये बसत 
असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत 
आलेला नाही . 


गट नंबर 


१ 


१४१ पै . 

१४२/१ 

१४२/२ 
१४२/३ 
१४३ पै . 

१५० पै . 

१५१/१ 
१५१/१ 

१५१ / २ - अ 

१५४ पै . 


५७/२ 

एकूण 


जमिनीचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , गाव खोरदड 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

पोट 

खराबा 

३ 

हे . आर 


: 


: 


: 


: 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


२ 

हे . आर 


O १ ९ 


O ०१ 


० 


O ०१ 


० 


ů 


O 


११ 


० ०५ 

० ०५ 

०५ 


० ०७ 


० १ ९ 


० ७७ 


O ०१ 


O 


00 


O 00 


००० 


O ०० 


O 


०१ 


00 


० ०० 


00 


०१ 


००० 


० ०३ 


एकूण 

क्षेत्र 

४ 


हे . 


O २० 


० 


० 


आर 


०१ 


O 


ů 


०१ 


O १२ 


० ०५ 

० ०५ 

०५ 


O ०८ 


० १ ९ 


० ८० 


परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा ( वाढ व विस्तार ) , मौजे 
खोरदड , तालुका - जिल्हा धुळे . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : पाझण डावा कालवा ( वाढ व विस्तार ) , 
तालुका - जिल्हा धुळे अंतर्गत नवीन वितरिका मोरदड - खोरदडवरील 
मुख्य वितरिकेवरील मायनर क्रमांक १ व ३ चा भूसंपादन प्रस्ताव 
मौजे खोरदड , तालुका - जिल्हा धुळे . 

परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे 
एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे . 


परिशिष्ट - ५ 

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


धुळे , २१ सप्टेंबर २०२२ . 


अधिसूचना 


महेश जमदाडे , 

उपजिल्हाधिकारी , 

भूसंपादन ( सामान्य ) , धुळे , 
जिल्हा धुळे , 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि / ४ ९ ४ / एसआर -२ / सन २०२२. - ज्याअर्थी , 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आलेला आहे ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( झ - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ १७ 

जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल 

; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ , ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


" 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “ एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबत परिशिष्ट “ दोन " मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “ तीन ” मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
परिशिष्ट “ चार ” मध्ये दिलेला आहे : 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट " पाच " मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 

येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( सामान्य ) , धुळे 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
( सामान्य ) , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन . - 
करवंद मध्यम प्रकल्प , तालुका शिरपूर उजवा वाढीव कालवा , 
साखळी क्रमांक १८५०० मीटरपासून निघणारी वितरिका क्रमांक ६ , 
मौजे नवे भामपूर व खामखेडा प्र . था . , तालुका शिरपूर , जिल्हा 
धुळेमध्ये संयुक्त मोजणीबाबत . 


परिशिष्ट - १ 

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमीन संपादनाचा तक्ता 


गट नंबर 


१ 


५४/१ 

५४/२ 


जमिनींचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 

पोट 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


२ 

हे . आर 

गाव नवे भामपूर 

० ०३ 

० ०३ 


खराबा 


३ 

हे . आर 


० 


00 


00 


एकूण 

क्षेत्र 


४ 

हे . आर 


० ०३ 

० ०३ 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - १ 

परिशिष्ट - १ 


गट नंबर 


b 


१२४/१ 

१२४ / २ - अ 

१२४ / २ - ब 

१२२/१ 

१२२/२ 

१२२/३ 


१२३ 
१२०/१ 

१२०/२ 

११८/१ 
११८/२ 


११८ / ३ - अ / १ 

११८ / ३ - अ / २ 

११८ / ३ - अ / ३ 

११८ / ३ - ब 

११ ९ / १ 

११ ९ / २ 

११६/१ 

११६/२ 

११६/३ 

११४ / १ - अ 
११४ / १ - ब 

११४/२ 


११५ 

११२ 

१११ 

१० ९ / १ 

१० ९ / २ 

१०८ 


: 


: 


: 


लागवडीलायक पोट 

क्षेत्र 

खराबा 

३ 

हे . आर 


२ 

हे . आर 

गाव खामखेडा प्र . था . 


O 


O ०८ 


O 


०८ 

० ०५ 

० ०५ 

० ०५ 

१८ 

० ०५ 

०५ 

० ०३ 


O 


O 


० 


० 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


- चालू 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 


O 


० 


०८ 


० 


O 


s 


ů 


०४ 


० ०५ 

०५ 

० ०५ 

०५ 


०४ 


ů 


w 


० ०५ 

०१ 


०१ 


ů 


० 00 


O 00 


O 


O 00 


O 


O 


O 


O 


० 


O 


O 


O 


O ०० 


O 


० 


O 


O 


00 


O 


० 


00 


00 


O 


00 


00 


० 


00 


० 00 


०० 


०० 


०० 


00 


00 


00 


००० 


०० 


00 


00 


०० 


० 00 


00 


00 


00 


००० 


० ०० 


00 


एकूण 

क्षेत्र 

४ 

हे . आर 


O ०८ 


O 


O 


O ०८ 


O 


०५ 

० ०५ 

० ०५ 

१८ 


O 


० ०५ 

०५ 

०३ 


O 


O 


O 


O 


O 


०८ 


O 


O ०४ 


००४ 


O 


ů 


० 


O 


०३ 


ů 


० ०५ 

०५ 

० ०५ 

० ०५ 

०३ 

० ०५ 

०१ 


ů 


w 


O ०१ 


००२ 


गट नंबर 


१ 


१०७/१ 

१०७/२ 

१०६ 

१०५ 


१०४ 

१०३/१ 

१०३/२ 

१०२ / १ - अ / १ 

१०२ / १ - अ / २ 

१०२ / १ - अ / ३ 

१०२ / १- ब 

१०२ / २ - अ / १ - अ 
१०२ / २ - अ / १ - ब 
१०२ / २ - अ / २ 

१०२ / २- ब 


bob 


१०० 


९९ / १ 

९९ / २ 
९९ / ३ 

९९ / ४ 

९ ४ / १ 

९ ४ / २ - अ 

९ ४ / २ - ब 


९ ७ 

९ ८ 


एकूण 


: 


हे . आर 

गाव खामखेडा प्र . था . 


: 


लागवडीलायक 
क्षेत्र 


O 


० ०३ 

० ०३ 

००२ 


O 


O 


- चालू 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

पोट 

- 

खराबा 


००२ 

००२ 
० ०३ 

० ०३ 

० ०३ 


० ०३ 

० ०३ 

० ०३ 

० ०३ 

००२ 

० ०५ 


80 0 


ob 


80 0 


००४ 


O 


० 


800 


O 


O 


०४ 


०४ 


० ०४ 

० ०५ 


० १० 


२ ३ ९ 


हे . 


० 


चालू 


० 


० 


० 


० 


० 00 


O 


O 


O 


O 


० 


३ 


आर 


० 


० 


०० 


० 


00 


● 


00 


00 


O 00 


00 


00 


०० 


00 


00 


०० 


०० 


00 


00 


00 


००० 


00 


O 00 


०० 


00 


00 


०० 


00 


०० 


00 


00 


एकूण 

क्षेत्र 


४ 

हे . आर 


O 


० 

०३ 

० ०३ 


००२ 


O १० 


O 


० ०२ 

० ०३ 

० ०३ 

० ०३ 

० ०३ 

० ०३ 


O 


० ०३ 


००२ 
०५ 
०४ 


O 


O 


O 


O 


०४ 


० ०४ 


O 


O 


०४ 


० ०४ 


०४ 


80 0 


० ०५ 


O १० 


२३ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ १ ९ 

परिशिष्ट - २ 

अधिसूचना 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : करवंद मध्यम प्रकल्प , तालुका शिरपूर उजवा 
वाढीव कालवा , साखळी क्रमांक १८५०० मीटरपासून निघणारी 
वितरिका क्रमांक ६ , मौजे नवे भामपूर व खामखेडा प्र . था , तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळेमध्ये संयुक्त मोजणीबाबत . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : उजवा वाढीव कालवा , साखळी क्रमांक 
१८५०० मीटरपासून निघणारी वितरिका क्रमांक ६ , मौजे नवे भामपूर 
व खामखेडा प्र.था. , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळेमध्ये संयुक्त 
मोजणीबाबत . 


परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे 
एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 

C 

परिशिष्ट - ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० क नुसार राज्य शासनास , 
लोकहितास्तव , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण - २ 
व प्रकरण -३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व 
विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता 
येईल . सदर प्रस्ताव कलम १० क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प ” या व्याख्येमध्ये बसत 
असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत 
आलेला नाही . 


परिशिष्ट - ५ 

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 

महेश जमदाडे , 
उपजिल्हाधिकारी , 

भूसंपादन ( सामान्य ) , धुळे , 
जिल्हा धुळे . 


धुळे , २१ सप्टेंबर २०२२ . 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि / ४ ९ ८ / एसआर -३ / सन २०२२ . - ज्याअर्थी , 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आलेला आहे ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( झ - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट " एक " 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबत परिशिष्ट “ दोन ” मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीनुसार 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “ तीन ” मध्ये दिलेली आहेत 
; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
परिशिष्ट “ चार ” मध्ये दिलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट " पाच " मध्ये दिलेला आहे ; 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - १ 

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमीन संपादनाचा तक्ता 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ , ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( सामान्य ) , धुळे 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
( सामान्य ) , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन - 
करवंद उजवा वाढीव कालवा , साखळी क्रमांक १७ ९ २० मीटरपासून 
निघणारी वितरिका क्रमांक ५ , मौजे नवे भामपूर व खामखेडा प्र.था. , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


गट नंबर 


१ 


४८ / १ - अ 

४८/२ 

४८/३ 

४८/४ 

४८ / १ - ब / १ 
४८ / १ - ब / २ 


५३ 


१२५/१ 

१२५/२ 


१३५ 

१३५ 

१३६/१ 

१३६/२ 


१३७ 


१३८/१ 

१३८/२ 

१३३ / १ - अ 
१३३ / १ - क 

१३३ / १- ब 

१३३/२ 


जमिनीचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर 


: 


: 


: 


: 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 

पोट 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


२ 

हे . आर 

गाव नवे भामपूर 

० ०३ 

० ०३ 


० ०३ 

० ०३ 


० ०३ 


० 


O ११ 


० ११ 


० ०२ 


००२ 


० ०४ 


० ०३ 

गाव खामखेडा प्र . था . 


० ०४ 


O १० 


O १७ 


O १७ 


० ०१ 


००१ 


००१ 


खराबा 


००१ 


३ 

हे . आर 


० 


० 


० 


० 


० ०० 


० 


० 


० 


० 


O 


00 


०० 


00 


० 


०० 


० 


०० 


00 


00 


00 


00 


०० 


० 00 


०० 


०० 


00 


० ०० 


00 


० ०० 


०० 


00 


एकूण 

क्षेत्र 


हे . आर 


० ०३ 

० ०३ 


० ०३ 


० ०३ 


O 


० ०३ 


० ०३ 


० ११ 


०११ 


००२ 


००२ 


O 


०४ 


०४ 


O १० 


O १७ 


O १७ 


O 


० ०१ 


०१ 


००१ 


००१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ २१ 

परिशिष्ट - १ 

परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : करवंद उजवा वाढीव कालवा , साखळी क्रमांक 
१७ ९ २० मीटरपासून निघणारी वितरिका क्रमांक ५ . 


गट नंबर 


१ 


१३३/३ 

१३३ / ४ - अ 

१३३ / ४ - ब 

१३३/५ 

१३३/६ 


१३ ९ 


१४० 


१४१/१ 

१४१ / २ - अ 

१४१ / २ - ब 

१४२/१ 

१४२/२ 

१४७/१ 

१४७/२ 


१४६ 


१४४/१ 

१४४/२ 


१४५ 


१६४ 


१६५ 


१६६ 


१६७/१ 

१६७/२ 

एकूण 


: 


२ 

हे . आर 

गाव खामखेडा प्र . था . 


: 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


००१ 


००१ 


O ०१ 


००१ 


००१ 


० ०४ 


- चालू 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

पोट 

खराबा 

३ 

हे . आर 

चालू 


O ०४ 


००२ 


O 


O 


० 


००२ 


O 


० 


० ०३ 


० 


O 


i 


० 


ů 


O 


०५ 


० ०५ 


r 


ů 


०३ 


१२ 


० ०३ 


१ ७२ 


O ०० 


००० 


० 00 


0 ०० 


० 00 


O 00 


O 


०० 


O 00 


० 00 


O ०० 


००० 


० 00 


० 00 


००० 


O 00 


O 00 


००० 


० 00 


O ०० 


००० 


00 


O 00 


००० 


००० 


एकूण 

क्षेत्र 

४ 

हे . आर 


००१ 


००१ 


O ०१ 


००१ 


O ०४ 


g 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० क नुसार राज्य शासनास , 
लोकहितास्तव , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण -२ 

O ०२ व प्रकरण -३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व 
विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता 

- 

येईल . सदर प्रस्ताव कलम १० क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प " या व्याख्येमध्ये बसत 
असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत 
आलेला नाही . 


O ०४ 


००२ 


० 


० 


४ 


० ०३ 


O 


४ 


० ०५ 


४ 


O 


ů 


० ०५ 


ů 


० ०३ 


१२ 


O ०३ 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : करवंद उजवा वाढीव कालवा , साखळी 
क्रमांक १७ ९ २० मीटरपासून निघणारी वितरिका क्रमांक 
५ , मौजे नवे 
भामपूर व खामखेडा प्र . था , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे . 

परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे 
एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 

परिशिष्ट - ४ 


१ ७२ 


परिशिष्ट - ५ 

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 

महेश जमदाडे , 

उपजिल्हाधिकारी , 

भूसंपादन ( सामान्य ) , धुळे , 
जिल्हा धुळे . 


धुळे , २१ सप्टेंबर २०२२ 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ 

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक 
२१ सप्टेंबर २००७ 


वाचले : ( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४ / ६ ९ ७ / सीआर -४ / 
१३- सी , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 


( ४ ) 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 
२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 


( ५ ) 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ / जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी / 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 


( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक / पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , 
दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम 
१५६ वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४ / जा.क्र . / पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / 
फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 

क्रमांक विकास -२ / राधेशाम सोमाणी मर्चंट ग्रा . बि . शे . पत कासोदा , ता . एरंडोल / क . १५६ / अधिकार / २७४ / २०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , गुलाबराव पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , एरंडोल , जिल्हा जळगाव या आदेशान्वये राधेशाम सोमाणी मर्चंट ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कासोदा , तालुका 
एरंडोल , जिल्हा जळगाव या बँकेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) , ( ५ ) , ( ६ ) , ( ७ ) , ( ९ ) , ( १० ) , ( ११ ) 
[ अपसेटप्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून ) ( १२ ) , ( १३ ) , ( १४ ) , ( १५ ) , ( १७ ) , ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 

( १ ) 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( २ ) 

सदर अधिकार हे कलम ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

( ४ ) 

संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 

( ५ ) 

संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे 
कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


( ६ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 
तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा . 

प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ७ ) 

( ८ ) 


वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना 
अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ २३ 

( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळाच्या 
ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत . 


( १० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे 
अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहील . 


( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 
२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये , 


( अ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / 
१५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


( ब ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , राधेशाम सोमाणी मर्चंट ग्रामिण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कासोदा , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( क ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही 
करावी . 


( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर 
त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात 
येणार नाही . 


( इ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका 
वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( फ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) 
या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ / जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही . 


( 1 ) वसुली अधिकाऱ्यांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस द्यावी . 


( II ) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची 
नोटिस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती ( Attachment ) ची कार्यवाही करावी . जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे 
सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची 
जाहीर लिलावाने विक्री करावी . सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात 

यावी . 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २ ९ ते ऑक्टोबर ५ , २०२२ / आश्विन ७ - १३ , शके १ ९ ४४ 

( III ) जंगम जप्ती ( Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री 
करावी . तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुऱ्या तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या 
मिळकतीची जप्ती ( Attachment ) करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर ( ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर ) बोजे नोंद करावेत , 
सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी . 


अ . क्र . 

१ 


१ 


( IV ) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / 
सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी 
प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा . सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व 
संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी . 


( V ) लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा . कायद्यातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची 
थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी . 


( VI ) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास , कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही 
बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला 
मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा . आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७ / १२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून 
कर्जदाराचे नाव कमी करावे . 


( VII ) अशाप्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल . त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली 
पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी . 


( १३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 
संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या 
सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईज ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच 
सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी . 


( १४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व 
निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ , व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे . 

परिशिष्ट 


वसुली अधिकारी यांचे नाव 

२ 

केदारनाथ शंकरलाल सोमाणी 


एरंडोल , ११ मे २०२२ . 


हुद्दा 

३ 


विक्री व वुसली अधिकारी , 

राधेशाम सोमाणी मर्चंट ग्रामिण 

बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
कासोदा , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव . 


शक्तीचा वापर 

४ 

विक्री व वसुली 
अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 

५ 


संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील 
कार्यक्षेत्राप्रमाणे 

एरंडोल तालुका . 


गुलाबराव पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एरंडोल , 
जिल्हा जळगाव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE 411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


